वाचा : १ 


~ 


x 


AN 
~~ 


Boa 


ल 
— 
a 


mM 
na 


&S 


Ss 


शासन निर्णय : 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये तसेच 
मानसिक आरोग्य संस्था पुणे या संस्थांना विविध 
योजनांतर्गत मंजूर झालेल्या अनुदानातून खरेदी 
करावयाच्या समान प्रकारच्या वाहनांसाठी प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : वाहन-२०२१/प्र.क्र.०७/प्रशा-१ 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : १९ मार्च, २०२१ 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/ प्र.क्र.८२/ 
भाग -॥।॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र. 
२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक वैशिवि-२०२०/ 
प्र.क्र.२८१/प्रशा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 
शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक रास्तख- 
२०१८/प्र.क्र.१२९/प्रशा-१, दिनांक ३१.०३.२०१८ 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं / सामाईक 
वाहन खरेदी प्रस्ताव / म /८२४५ / २०२०, दिनांक : ३०.१२.२०२० 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवस /सामाईक 
वाहन खरेदी प्रस्ताव /म/१४८/२०२०, दिनांक ०७.०१.२०२१ 
महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था,पुणे यांचे पत्र क्र.ममाआसं/भांडार/वाहन खरेदी 
प्रस्ताव/२०९१/२०२०, दिनांक 03.99.2020 


विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये तसेच 
महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे या संस्थाना विविध माध्यमातून उपलब्ध निधीतून खालील 


तक्त्यात नमूद 


रुपये ३,३५,४३,४३०/- (रुपये तीन कोटी, पस्तीस लक्ष, त्रेचाळीस हजार, चारशे 


तीस फक्त) इतक्या रक्कमेची संस्थापरत्वे रुग्णवाहिका व स्कुल बस तसेच महाराष्ट्र मानसिक 
आरोग्य संस्था, पुणे यांना विद्यार्थी वाहतुक बस रुपये १९,६८,०००/- (रुपये एकोणावीस लक्ष, 


अडसष्ठ हजार फक्त) इतक्या किंमतीच्या रुग्णवाहिका व बस खरेदी करण्यास या 


शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र संस्थेचे नाव नग संख्या | नग किंमत | एकूण किंमत 
रुग्णवाहिका 
ण्‌ १) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व शो १६०२५८० | १६०२५८० 
रुग्णालय, अकोला 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२०२१/प्र.क्र.०७/प्रशा-१ 


अ.क्र संस्थेचे नाव नग संख्या | नग किंमत | एकूण किमत 
2) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व aa १६०२५८० | १६०२५८० 
रुग्णालय, अकोला 
३) कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई | _ "१. _ | १६०२५८० । १६०२५८० 
४ स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय शि १६०२५८० | १६०२५८० 
वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
अंबाजोगाई 
५) रा.छ.श.म.शा.वै.म. व छत्रपती प्रमिला Ba १६०२५८० | १६०२५८० 
राजे सर्वो.रुग्णालय, कोल्हापूर 
काडियाक अम्ब्युलन्स/ अत्याधुनिक रुग्णवाहिका 
२. | 9) सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे Sa ४११३१४६ | ४११३१४६ 
२) स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय | ४११३१४६ | ४११३१४६ 
वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
अंबाजोगाई 
३२ सीटर स्कुल बस 
3. ।१) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला बिड आं २३७५००० | २३७५००० 
२) स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय | 23194000 | २३७५००० 
वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
अंबाजोगाई 
३) महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे । १ | १९६८००० | १९६८००० 
५२ सीटर स्कुल ट्राव्हेळ बस 
४. | 9) श्री.भाऊसाहेब हिरे शासकोय वैद्यकीय २ ३३४०३२५ | ६६८०६५० 
महाविद्यालय, धुळे 
२५ सीटर स्कुल बस 
५. | १) श्री.भाऊसाहेब हिरे शासकोय वैद्यकीय aa १७३१२१८ | १७३१२१८ 
महाविद्यालय, धुळे 
२) बै.जी.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, Aa १७३१२१८ | १७३१२१८ 
पुणे 
ब्लड SRM व्हॅन वीथ अ.सी.कॉाच 
६. | १ सर्वोपचार रुग्णालय,धुळे | 9 | २४१११५२ | २४१११५२ 
एकूण 
अटी :- 


१. सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थापरत्वे राज्य योजना /जिल्हा वार्षिक योजना/ केंद्र 
शासन हिस्सा/११-पंचवार्षिक अंतर्गत मंजूर अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२०२१/प्र.क्र.०७/प्रशा-१ 


षु. 


Go 


2. 


. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची, बांधकामाची व विद्युतीकरणाची 


आव्यकता नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 


सदर विषयी " शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका " याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय 
क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद केलेल्या 
विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया " औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स Goran लि. मार्फत 
करण्याबाबत " निर्गमित झासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ मधील निर्देशानुसार करण्यात येईल. 
सदर यंत्रसामुग्नीची आव्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु शकणारे 
किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील अशा प्रकारची 
आहेत, असे संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


. प्रस्तावित वाहनांचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला नसल्याबाबत व 


सदर वाहनांची संबंधित संस्थेस आवरयक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 


sid शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 


परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ " किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा " या शीर्षकाखाळील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या वाहनाच्या किंमतीस 
आवर्यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 

या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संबंधित संस्थेस खालील लेखाश्ीर्षातंर्गत मंजूर अनुदानातून 


तसेच महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे यांना केंद्र शासन सेंटर ऑफ एक्सलन्स अंतर्गत 
उपलब्ध निधीतून भागविण्यात यावा. 


(9) (राज्य योजनांतर्गत प्राप्त अनुदानातून संस्थांसांठी सामाईक लेखाशीर्ष) 
मागणी क्रमांक-एस -०४ 
४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ वैद्यकीय शिक्षण व प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ विषमचिकित्सा 
(००) (३७) शासकीय वैद्यक महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२०२१/प्र.क्र.०७/प्रशा-१ 


दर्जावाढकरणे (कार्यक्रम) 
५२ यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री (४२१० १६२९) 


(२) स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
अंबाजोगाई 
(जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत लेखाशीर्ष) 
मागणी क्रमांक-एस-०१ 
नियोजन विभाग मागणी क्र.ओ-८०० 
१०१ नियोजन/आयोग नियोजन मंडळ 

५१ जिल्हा योजना बीड 
(०४) (५१) इतर जिल्हा योजना 

५२ यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री (३४५१ २५३२) 


(३) सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे 
(जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत लेखाशीर्ष) 
४५१५ इतर ग्रामविकास कार्यक्रमांवरील भांडवली खर्च 
०० (८००) इतर खर्च 
४३ जिल्हा योजना धुळे 
४३ (०१) इतर जिल्हा योजना 
५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४५१५ ०६९२) 


(४  श्री.भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धुळे 
(केंद्र शासनाच्या हिस्सा लेखाशीर्ष) 
मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 

०३ वैद्यकीय शिक्षण व प्रशिक्षण व संशोधन 

१०५ विषमचिकित्सा 

(००) राज्य योजनांतर्गत योजना 

(००) (३९) शासकीय वैद्यक महाविद्यालयांचे बळकटीकरण व दर्जावाढकरणे व नविन 
पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करणे व पदृव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ करणे 

4Q यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (५२१० २४३८) 


(५ बै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे 
(११ व्या पंचवार्षिक योजनांतर्गत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या श्रेणीवर्धनासाठी मंजुर 
झालेल्या केंद्र शासनाच्या निधीतुन 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२०२१/प्र.क्र.०७/प्रशा-१ 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 
नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


Ge सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३१८१६०१२३५७१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHAR 
RAO DAHALE 


(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - १/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला / बीड / धुळे 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. संचालक-प्राध्यापक, महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे 
६. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला 
७. अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 

अंबाजोगाई 

८.अधिष्ठाता, रा.छ.श.म.शा.वै.म. व छत्रपती प्रमिला राजे सर्वो.रुग्णालय, कोल्हापूर 
९. अधिष्ठाता, सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे 
१०.अधिष्ठाता, श्री.भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धुळे 
११.अधिष्ठाता, बै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे 
१२.अधिक्षक, कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई 
१३.अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 
१४.निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 
१५.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे / अकोला / बीड / कोल्हापूर / धुळे 
१६.निवडनस्ती (प्रहा-१). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


